सन 2029-22 या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण 
कार्यक्रमाशी संबंधित निधी खर्च करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक: दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.४०/दि.क.२ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मार्च, २०२२ 


वाचा : १) दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाचे पत्र क्र: दिकआ / वित्त व नियोजन / आवश्‍यक 

तरतूदी / 2029-22 / ३६९७ / पुणे, दिनांक २७ मे, २०२१, 

२) दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाचे पत्र क्र: दिकआ / लेखा व वित्त / तरतूद वाटप / 
२०२१-२२/ ५९० / पुणे, दिनांक ४ मार्च, २०२२, 

३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं - २०२१/ प्र. क्र. ४८ / अर्थ-३, दिनांक ६ 
एप्रिळ, २०२१, 

४ शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं - २०२१ / प्र. क्र. ४८ / अर्थ-३, दिनांक १४ 
ऑक्टोबर, २०२१, 

५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं - २०२१ / प्र. क्र. ४८ / अर्थ-३, दिनांक 3 
फेब्रुवारी, २०२२. 

६) या विभागाचा शासन ज्ञापन, क्रमांक: दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.४०/दि.क.२, दिनांक ११ 
मार्च.२०२२. 


ज्ञापन: 


आयुक्त,दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या दिनांक २७ मे, २०२१ व 


दिनांक ४ मार्च, २०२२ च्या पत्रांस अनुसरुन दिव्यांग कल्याण आयुक्‍्तालयांतर्गत राबविण्यात 
येणाऱ्या खालील योजनांकरीता निधी खर्च करण्यास संदर्भाधीन क्र.६ अनुसार प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात आलेली आहे. सदर ज्ञापनातील खालील लेखाशीर्षांसाठी पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे 


(रुपये हजारात) 
सुधारीत आयुक्‍ताळलयास खर्चास 
अ.क्र लेखाशिर्ष तपशिल अर्थसंकल्पीय प्रशासकीय मान्यता 
अंदाज तरतूद. देणेबाबतची तरतूद. 
षि २ ३ [. 2 | 
शि (०१) (०२) अंधासाठी कार्य करणाऱ्या १२९०० ७७४० 
अजझासकीय संस्थांना वित्तीय सहाय्य 
(कोषागारातून देय) (२२३५ ०७६८) ३१- 
सहायक अनुदान (वेतनेतर) 
२. | (०२) (03) मुकबधीरांसाठी कार्य करणाऱ्या २९३१८ १७५९०.८ 
अशासकीय संस्थांना वित्तीय सहाय्य 
(कोषागारातून देय) (२२३५ ०८०१) ३१- 
सहायक अनुदान (वेतन्नेतर) 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.४०/दि.क.२ 


सुधारीत आयुक्‍्तालयास खर्चास 
अर्थसंकल्पीय प्रशासकीय मान्यता 
अंदाज तरतूद. देणेबाबतची तरतूद. 


अ.क्र लेखाशिर्ष तपशिल 


२ 


३ 


1 ४ 


(०३) (०६) अस्थिविकलांग व्यक्तींसाठी 
कार्य करणाऱ्या अशासकीय संस्थांना 
वित्तीय सहाय्य (कोषागारातून देय) (२२३५ 
०८६६) Rea) ३१-सहायक अनुदान 
(वेतन्नेतर) 


४२८३ 


२५६९.८ 


(०४) (09) मनोविकलांग व्यक्तींसाठी कार्य 
करणाऱ्या अशासकीय संस्थांना वित्तीय 
सहाय्य (कोषागारातून देय) (२२३५ ०८९३) 
३१-सहायक अनुदान (राज्यक्षेत्रो 


४३९५५ 


२६३६७ 


(०३) (०२) दिव्यांग व्यक्‍तींना कृत्रिम अवयव 
देणे (२२३५ ०८२१) ३१-सहायक अनुदान 


०.६ 


(०३) (०२) दिव्यांग व्यक्‍तींना कृत्रिम अवयव 
देणे (२२३५ २७०६) ३१-सहायक अनुदान 


५७८७० 


(०५) (१२) राज्यातील दिव्यांगांचे सर्वेक्षण 
(कोषागारातुन देय) (२२३५ २२१४) ५०- 
इतर खर्च 


४५०० 


. | (0८)(१० लघु द्योगासाठी शारिरीकदृष्ट्या 


अपंग व्यक्‍तींना वित्तीय सहाय्य 
(२२३५२७७१) ३१-सहाय्यक अनुदान 
(स्थानिक क्षेत्र) 


२२४१२३ 


१२३४४७.८ 


(04)(03) लघु उद्योगासाठी 
शारिरीकदृष्ट्या अपंग व्यक्‍तींना वित्तीय 
सहाय्य (२२३५१७३७)३१-सहाय्यक 
अनुदाने (राज्य क्षेत्र) 


CC) 


२४.२ 


शि 


(०५) अपंग-अव्यंग व्यक्‍तीच्या विवाहास 
प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्याची 
योजना (२२३५बी४८८) ५० इतर खर्च 
(स्थानिक क्षेत्र) 


३४०५९ 


२०६७५.४ 


श्‌ 


०५ (23) अपंग-अव्यंग व्यक्‍तीच्या विवाहास 
प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्याची 
योजना (२२३५बी४७९)- ५० इतर खर्च 
(राज्य क्षेत्र) 


993 


६७.८ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.४०/दि.क.२ 


३. सदर निधी खर्च करण्यासाठी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून राहतील. 
प. नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्त विवरणातील रकाना ४ मधील निधी खर्च करावा. 


सदर निधी खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे विवरण व उपयोगिता प्रमाणपत्र माहे एप्रिल, २०२२ 
अखेरपर्यंत न चूकता शासनास सादर करण्यात यावे. 

द्र: नियंत्रक अधिकारी यांनी खर्च करताना शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दिनांक ०६ 
एप्रिल, २०२१ मधील बाबींची पूर्तता करण्याची दक्षता घ्यावी. सदर योजनेचा निधी वितरीत 
करताना आयुक्‍त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे तपासणीच्या अधिन राहून निधी वितरीत करावा. 


७. ज्या उद्देशासाठी निधी / अनुदान मंजूर आहे त्या व्यतिरिक्त इतर उद्देशासाठी खर्च 
करता येणार नाही. तसेच इतर लेखाशीर्षाकडे निधी वळता करता येणार नाही. 
८. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२२०४०११५३२४१००२२ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAJESH BHASKAR 


3F, 
D12FBGDA1C5A80\ 
HASKAR GAIKWAD 


१0९६187 


(रा. भा. गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. मुख्य मंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. उप मुख्य मंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 
५. सर्व मा. संसद सदस्य आणि विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, 

६. मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

७. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

८. आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

११.महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

१२.महाळलेखापाल (लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

१३.संचाळक, SE व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१४.सर्व प्रादेशिक उप आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, 

१५.सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


108443758 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.४०/दि.क.२ 


१६.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१७. कोषागार अधिकारी, पुणे, 

१८. वित्त विभाग (व्यय-१४ / अर्थसंकल्प-३/७, अर्थोपाय), मंत्राळय, मुंबई- ४०००३२, 

१९.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 

२०.निवड नस्ती /दि.क.२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


